स्वातत्र्याची घटी 
वाचवणे 


मार्टी रोडस फिगले 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


'हुट हु हु" 


अकरा वर्षाच्या जॉनी मिकत्रीने आपल्या 
वडिलांच्या घोड्याची लगाम झटकले. 


तो फिलाडेल्फियाला जाण्यासाठी रस्त्यावरून 
प्रवास करण्यास उत्साहित होते. 


आज सकाळी तो अमेरिकी रहिवाश्यांची स 
राजधानी बघणार होता. 


जॉनी आपल्या परिवाराबरोबर पेंसिल्वेनियाच्या 
नॉर्थम्प्टन टाउनमध्ये राहत होता. 


महिन्यांतून एकदा त्याचे वडील शेतातले 
सामान विकण्यासाठी शहरात जात असत. 


यावेळी, जॉन मिकत्रीने आपल्या मुलाला बरोबर 
येण्यास सांगितले. 


एक वर्षापूर्वी अमेरिकी नेता फिलाडेल्फियामध्ये 
जमा झाले होते. 


ते वसाहतवाल्यांचे भविष्य ठरवण्यासाठी तिथे 
भेटले होते. 


अमेरिकी रहिवाश्यावर ग्रेट ब्रिटनच्या राजाचे 
शासन होते. 


पण काही वसाहतींना आता ब्रिटनच्या राजाचे 
आदेश पाळण्याची इच्छा नव्हती. 


फित्राडेल्फियामध्ये, अमेरिकी नेत्यांनी स्वतंत्रतेच्या 
घोषणेवर हस्ताक्षर केले. 


घोषणापत्रामुळे जगाला सांगितले की अमेरिका 
आता इंग्लडपासून स्वतंत्र होण्याची इच्छा आहे. 


अमेरिकी लोक आपल्या स्वातंत्र्यासाठी युद्ध लढत 
होते. 


जॉनीची इच्छा होती की त्यानेही युद्धात लढावे. 


त्याला वाटे की एका शेतकऱ्याच्या मुला ऐवजी 
त्याने एक नायक व्हावे. 


जेव्हा ते फिलाडेल्फियालला पोहचले तेव्हा 
जॉनीच्या वडिलांनी लगाम हातात घेतले. 


शहरातले रस्ते फॅन्सी आणि साध्या कपडे 
घातलेल्या लोकांनी भरलेले होते. 


जॉन मिकत्रीने एक मोठ्या विटेच्या इमारतीकडे 
बोट दाखवले. 


“ते स्टेटहाउस आहे बाळा,” ते म्हणाले. 

तेव्हा जॉनीने एका मोठ्या घंटेचा आवाज ऐकला. 
ती स्टेटहाउसची घंटा 'स्वातंत्र्या' ची होती.' 
जॉनीने गर्वाने तो आवाज ऐकला. 


घंटा, प्रथम एक वर्ष आधी ८ जुलै १७७६ त्रा 
वाजवली होती. 


ती प्रथम तेव्हा वाजवली गेली होती जेव्हा 
स्वातंत्र्याची घोषणा अमेरिकी लोकांनी प्रथम 
ऐकली होती. 


> चि रु 1 
टे (>>>. १.2. १ त 
जि ह . विला र । र्यी नश च्या 
श् ऱ् | “२ | | 
क ">. ॥ 
१ > शा ; नह 1 
कल २ ता 3 ल 
ह 1 आ... -- आ याळ िसदव्षशर्ाणय क औ. 
ध विने अणि यवा । 


चत न 
ति -« २१ 
आ छ 9 ग 
क. अ डा र 9 जर व, या ी. या लल् 
क हि ची म्ह “७07 
शी 
क 
र "99३ वि र >. ७ १ 
न र्जी १ र्त 
ी व |] स 
/्श्न म ६७“. दी, 
व र ण ७ ०6 य क ल्न 
क्क, * > बब "पा ह 
क र १२%. कि क स््यरक्यी 
डर क म्या 
क्र नक य ऱ्य 
नड हा 
हिहव क | नि 
शिळ”, ९... यी 


जॉनीने वडिलांच्या शेतातील मात्र विकण्यास 
मदत केली. 


मग ते रिकामे डम आणि रिकामी पोती एका 


धर्मशाळेत घेऊन गेले. 


जॉनी आणि त्याचे वडील रात्री आराम करून 
दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी परत जाणार होते. 


जेव्हा अनोळखी माणूस निघून गेला, तेव्हा जॉन 
मिकली आपल्या मुलाजवळ गेला. 


मग तो जॉनीकडे वाकला आणि तो म्हणाला. 


“बाळा, आज काही जरुरी काम आले आहे. 
तू मला चार वाजता धर्मशाळेच्या समोर भेट.” 


“काय झालं आहे,बाबा?” जॉनीने विचारले. 
जॉन मिकलीने आपला आवाज हळू केला. 


“आपल्या कार्यक्रमात थोडा बदल झाला आहे. 
आपण आज दुपारीच फिलाडेल्फिया सोडू.” 


जॉनीने बोलणे सुरु केले. 
पण बाबांनी एका बोटाने त्याचे ओठ दाबले. 


मग जॉनी काही न बोलता तिथून निघून गेला. 


जॉनी धर्मशाळेच्या बाहेर बसला आणि लोकांना 
इकडेतिकडे जातांना बघत राहिला. 


त्याने घोषणा करणाऱ्या शहराची घंटाही ऐकली. 


तो परत 'ओल्ड इंडिपेंडेंस' घंटेचा आवाज ऐकू 
इच्छित होता. पण ती घंटा परत वाजल्री नाही. 


शेवटी त्याने वडिलांना गाडीबरोबर येतांना बघितले.. 


गाड़ी, घासाच्या मोठ्या पेंढीने भरत्रेली होती. 
जॉनी बाहेर रस्त्यावर धावला आणि सीटवर बसला. 


“बाबा, आपण हा घास का वाहून नेत आहोत?” 
जॉनीने विचारले. 


जॉन मिकल्रीने परत एकदा आपल्ने बोट आपल्या 
ओठांवर ठेवले. 


चुपचाप, ते विटांच्या उंच घरासमोरून ते निघून गेले. जनरल जॉर्ज वाशिंगटनची सेना त्यांना रोखण्याचा 


पात री प्रयत्न करत होती. 
ळ्यांचे शटर बंद होते. 


* पण ब्रिटिश सेना खूप मजब्‌त होती. 
ते शहर सोडणाऱ्या इतर गाड्यांच्या मागे-मागे गेले. दि टे 


ी व म्हणून खूप सारे लोक शहर सोडून पळत होते. 
त्या गाड्यांमध्ये वरपर्यंत सामान भरलेले होते. क्क ि 


ब्रिटिश सैनिक फिलाडेल्फिया पोहचल्यानंतर काय 


थोड्यावेळा नंतर जॉनीच्या वडिलांनी बोलणे सुरु केले करेल?” जॉनीने विचारले. 


ते म्हणाले की ब्रिटिश सेना फिलाडेल्फियावर कब्जा 
करणार होती. 


“ती निश्‍चितपणे काही चांगले करणार नाही,” जॉन 
मिकली म्हणाले. 


हुहशश॒ाशााायबययायय्य 


ती 


जॉन यांनी सांगितले की इंग्रजांनी फिलाडेल्फियाच्या 
घंट्या वितळण्याची योजना केल्ली होती. 


ते त्यातल्या धातूचा उपयोग बंदुक आणि तोफ्यांचे 
गोळे तयार करण्यासाठी करणार होते. 


“पण तू आणि मी त्यांना रोखण्यासाठी मदत करणार 
आहे,” जॉन मिकली म्हणाले. 


जॉनीने आपल्या वडिलांकडे बघितल्रे. 


जॉन मिकल्री हसले आणि त्याने आपल्या मुलाला 
डोळा मारला. 


मग जॉनी वळला आणि त्याने गाडीमध्ये भरलेल्या 
घासाकडे बघितले. 


“त्यात एक घंटा त्रपवली होती का?” 
त्याच्या वडिलांनी मान हलवली. 


“देशाची सगळ्यात महत्वाची घंटी,” त्यांनी गर्वाने 
म्हटले. 


“ओल्ड इंडिपेंडेंस' जॉनी उत्साहाने थरथरला. 
त्यांच्या गाडीत सगळ्यात प्रसिदध घंटा होती. 


शेवटी तो हिरो होणार होता. 


जॉनी आणि त्याचे वडिल जवळजवळ शहराच्या 
बाहेर आले. 


तेव्हा त्यांनी घोड्यांच्या खुरांचा आवाज ऐकला. 


जॉनीने आपल्या वडिलांकडे सतर्ककहोऊन 
बघितले. 


दोन घोडेस्वार त्यांच्या गाडीजवळ पोहचले. 
ते ब्रिटिश सैनिक होते. 


जसे ते जवळ आले तसे जॉनीने सरळ पुढे 
बघितले. 


त्यानंतर सैनिकांनी त्यांच्या गाडीकडे परत 
वळून बघितले. नाही. 


संध्याकाळ होत आली. 

इतर फार्म वैगन मिकलीच्या गाड़ीबरोबर आल्या. 
त्याच्यात घंटा लपवल्या होत्या. 

सगळ्या वैगन नॉर्थम्प्टन टाउन जात होत्या. 


एक छोटे शहर त्या लपवण्यासाठी चांगले 
ठिकाण होते. 


फ्रेडरिक ल्रीजर हा मिकल्ि परिवाराचा शेजारी होता. 
वोतो त्यांच्यातली एक वैगन चालवत होती. 
तो मिकलिच्या गाडीजवळ आला. 


“इंग्रज त्या भागात गस्त घालत आहेत,” त्याने 
धोक्‍याची सूचना दिली. 


जॉन मिकल्रीने एक क्षण विचार केला. 


"चला आपण आतला सस्ता घेऊ या,” ते म्हणाले. 
“आपण सुरक्षित वेळ आली की परत भेटू शकतो.” 


“मी इतरांना पण याबाबत सांगेन,” शेतकरी लीजर 
म्हणाला. 


"तुम्ची खूप कृपा होईल!" 


वी आणि त्याचे वडील एकटे अंधारातून 
जंगलातून निघाले. 


जॉनी ब्रिटिश सैनिकांवर आपली नजर ठेवून होता. 


प्रत्येक आवाज आणि हरकत त्यात्रा सावध 
राहण्यास मजबूर करत होती. 


“बाबा, जर इंग्रजांनी आपल्याला पकडले तर काय 


होईल?” 


“बाळा, ते तसे करणार नाही,” जॉन मिकली 
म्हणाले. 


तेव्हा जॉनीला झाडांतून एक आवाज ऐकू आला. 


“तिथून कोण जात आहे?” कोणीतरी ओरडले. 
काही अंतरावर दोन ब्रिटिश सैनिक दिसले. 

ते गाडीकडे येत होते. 

जॉनी फक्त घंटेबाबत विचार करू शकत होता. 
सैनिक घंटा नक्की शोधतील. 


आता त्याला बाबांना मदत करायला पाहिजे. 
मग जॉनीने लगाम सांभाळले. 


“तुम्ही झोपले आहेत, असे पडा तुम्ही बाबा” 
जॉनी म्हणाला. 


जॉनीला माहीत होते की सैनिक फक्त मोठ्या 
माणसांना प्रश्‍न विचारतात. 


कदाचित ते छोट्या मुलाला सोडून देतील. 


त्यांच्यातला उंच शिपाई जॉनीजवळ आला. 


“बघा, एक छोटा मुलगा गाडी चालवत आहे,” त्याने 
त्याला चिडवले. 


“तू या आतल्या रस्त्यावर काय करत आहेस?” त्याने 
विचारले. 


जॉनीने लक्ष न देण्याचा प्रयत्न केला.परंतु त्याच्या 
पाठीवर घाम वाहत होता. 


त्याने प्रयत्न केला की त्याच्या थरथरणारया 
शरीराकडे सैनिकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून. 


“वाटते की मी चुकलो आहे सर,” त्याने शांतपणे 
सांगितले. 


“मी माझ्या वडिलांना विश्रांती देण्याचा प्रयत्न करत 


होते.” 

मग शिपाई हसले. 

"चल, वळ आणि पुढे जा,” ते म्हणाले. 
"मुख्य रस्ता दक्षिणकडे एक मैल दूर आहे.” 


हो, सर," जॉनी म्हणाला. 


जॉनीने हळूहळू मुख्य रस्त्याच्या दिशेने गाडी 
चालवली. 


त्याला सैनिकांना हे दाखवून दयायचे होते की तो 
घाबरलेला नाही. 


जॉन मिकल्रीने आपल्रे डोळे उघडले. 


त्यांना अभिमान वाटला. 


“तुझा विचार खूप चांगला निघाला,बाळा,माझ्या 
विश्वास आहे की तू खूप साहसी आहेस. तू 
एकट्याने ती घंटी वाचवण्याचे चांगले काम केले.” 


जॉनी सरळ बसला. 


त्याला स्वतःला एक हिरो सारखे वाटत होते. 


व आणि त्याचे वडील शेवटी घाटातून 
जाणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांना परत भेटले. 


थंड पाऊस होऊ लागला. 
जॉनीने आपले जैकेट करकचून बांधले. 
शेवटी,ते एका मातीच्या डोंगरावर पोहचले. 


जॉनीने तिथे एक अद्‌भुत नज़ारा बघितला. 


खात्री रस्त्यावर एक विशाल मात्रगाड़ी जात होती. 
ल्रीजर शेतकरी आता मिकलीच्या गाडीजवळ आला 


होता. 
“आपण आता सुरक्षित आहे,” तो म्हणाला. 


“हा भाग जनरल वाशिंगटनची सेनेचा आहे. आपण 
त्यांच्या बरोबर प्रवास करू शकतो.” 


य आणि त्याचे वडील सेनेच्या वैगन ट्रेनमध्ये 
सामील झाले. सैनिकांनी जॉनीला त्या 
लढाईच्याबाबत सांगितले ज्या त्यांनी लढल्या 
होत्या. 


त्यांनी त्याला सांगितले कि त्यांनी अमेरिकेच्या 
स्वातंत्र्यासाठी कसे मिळून काम केले होते. 


जॉनीने पण खूप मेहनत केली होती. 


तो "ओल्ड इंडिपेंडेंस" घंटी वाचवण्यासाठी 
मदत करत होता. 


तो ती प्रसिद्ध घंटीबरोबर घरी पोहचण्याची 
अजून वाट बघू शकत नव्हता. 


पाच दिवसांनंतर, वैगन ट्रेने बेथलहम नावाच्या 
एका गावात पोहचली. 


नॉर्थम्प्टन टाउन तिथून काही तासांच्या 
अंतरावर होते. 


मिकल्लीची गाड़ी या शहराच्या काठी असणाऱ्या 
डोंगरावर चढली. 


तेव्हा जॉनीला जोरात काहीतरी पडल्याचा 
आवाज ऐकू आला. 


त्यांची गाडी एक झटका देऊन थांबली. 


जॉनीने खाली उडी मारत्री आणि त्याने 
घोड्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. 


त्याच्या वडिलांनी मान हलवली. 


"गाड़ीचे पहिले चाक तुटले आहे,” ते म्हणाले. 


“आपण घंटेला अजून पुढे घेऊन जाऊ शकणार 
नाही,” त्यांनी फ्रेडरिक लीजरला बोलावले. 


त्यांनी आपल्या शेजाऱ्याला घंटा नॉर्थम्प्टन टाउनला 
घेऊन जायला सांगितले. 


जॉनी निराश झाला. 


“आपण उद्या चाक ठीक करू शकत नाही का?” 
त्याने विचारले. 


“मग आपण स्वतःच नॉर्थम्प्टन टाउनला घंटा 
घेऊन जाऊ शकू.” 


जॉन मिकल्रीने आपत्री मन हलवली. 


“हे खूप जोखमीचे काम आहे बाळा, शहरात 
एखादा ब्रिटीश हेर असू शकतो. 'ओल्ड इंडिपेंडेंस' 
आज रात्री कुठेतरी लपवायला हवी.” 


जॉनीला आपले अश्रू रोखता आले नाही. 


ते आता फक्‍त घास भरलेली गाडी घेऊन घरी 
परत जातील 


मग तो हिरो कसा होणार? 

जॉन मिकलीने आपल्या मुलाचा दंड दाबला. 
"धीर धर बाळा, गोष्टी ठीक होतील.” 

मग काही लोकांनी मिळून जड घंटा 
फ्रेडरिक लीजरच्या वैगनमध्ये ठेवली. 


जॉनीला फ्रेडरिक लीजरची वैगन दूर जातांना 
बघवल्री नाही. 


जॉनी आणि त्याच्या वडिलांनी आपली गाडी नीट केली. 
मग ते दुसऱ्या दिवशी नॉर्थम्प्टन टाउनकडे रवाना झाले. 
जॉन मिकली आपल्या शेताकडे गेले नाही. 


त्याऐवजी ते शहराकडे वळाले. 


“आपण कुठे जात आहोत,बाबा?” जॉनीने 
विचारले. 


“तू बघच,” जॉन मिकली म्हणाले.. 


मग ते जीऑन रिफॉर्म्ड चर्च समोर येऊन 
थांबल्रे. 


“माझ्याकडे तुला दाखवण्यासाठी काही आहे,” 
जॉनीचे वडील म्हणाले. 


जेव्हा त्यांनी दरवाज्यावर थाप मारलत्री तेव्हा रेवरेंड ब्लूमर 
यांनी चर्चचा दरवाजा उघडला. 


रेवरेंड यांनी आपले दोन्ही हात हलवले आणि ते जॉनीकडे 
बघून हसले. 


“ओल्ड इंडिपेंडेंस” सुरक्षित आहे, आणि त्यासाठी तुला 
आणि तुझ्या वडिलांना खूप खूप धन्यवाद.” 


रेवरेंड ब्लूमर खात्री वाकले. 


त्यांनी फरशी बाजूला केली,चर्चच्या फरशी खाली मोठी घंटा 
ठेवलेली होती. 


तिचा कांस्य धातु चमकत होता. 
जॉनी घंटीवर लिहलेले वाचू शकत होता. 
त्याने ते शब्द जोरात वाचले. 


“पूर्ण देशामध्ये स्वातंत्र्याची घोषणा होवू दे.” 


रेवरेंड ब्लूमर यांनी जॉनीची पाठ थोपटली. स्परीजा याति तयाग पाणीफ 


“जेव्हा आपण आपले स्वातंत्र मिळवू तेव्हा ही घंटा परत घंटा लपवण्यापर्वी जॉनीने शेवटचे प्रेमाने स्पर्श केला. 
फ़िलाडेल्फ़ियाला जाईल. र 


जॉनी आणि त्याचे वडील त्या ऐतिहासिक घंटेला 
लपवण्याच्या जागेवर घेऊन जाऊ शकले नव्हते. 


पण त्यांनी तिच्या या प्रवासाला नक्कीच मदत केली 
होती. 


एक एकटा सैनिक युद्ध जिंकू शकत नाही. 
एक एकटा मुलगा घंटा वाचवू शकत नाही. 


जर सर्व लोकांनी मिळून काम केले तर एक दिवस 
ते अमेरिकेला नक्कीच स्वतंत्र्य करू शकतील. असा 
जॉनीला विश्‍वास होता. 


अंत के शब्द 


जॉनीच्या काळात ज्या घंटेला 'ओल्ड इंडिपेंडेंस' म्हटले 
जात असे, तिला आज 'त्रिबर्टी बेल' नावाने ओळखले 
जाते. सप्टेंबर १७७७ मध्ये जीऑन रिफॉर्म्ड चर्चमध्ये 
“लिबर्टी बेल' बरोबर फिलाडेल्फियाच्या दहा इतर घंटा 
लपवल्या होत्या. कर्नल बेंजामिन फ्लावर्सला 
फिलाडेल्फियातून घंटा हटवण्याचे आणि त्यांना सुरक्षित 
स्थानावर नेण्याचे काम सोपवले होते. त्यांनी शेतकऱ्या 
कडून गुप्त पद्धतीने घंटा आपल्या वैगनमधून शहराच्या 
बाहेर नेण्यास सांगितले. 


असे सामान्यपणे मानले जाते की, मिकलिने 'लिबर्टी बेल' 
ला फिलाडेल्फियाच्या बाहेर काढले आणि मग जेव्हा 
त्यांची गाडी बिघडली तेव्हा त्यांनी ती फ्रेडरिक लीजरकडे 
सोपवली. पण काही लोकांचे हे म्हणणे आहे की फ्रेडरिक 
लीजर, फिल्राडेल्फियाहून घंटा गाडीतून घेऊन आला होता. 


लिबर्टी बेल श्राइनमध्ये “लिबर्टी बेल' बाबत एक लेखपट्टी 
आहे. ते एल्रेनटाउन ( नॉर्थम्प्टन टाउनच्या पूर्वेला ), 
पेन्सिलवेनियामध्ये जीऑन रिफॉर्म्ड चर्चच्या तळघरात 
आहेत. लेखपट्टी त्या भूमिकेचे वर्णन केले आहे ज्यात 
जॉन मिकल्ली आणि फ्रेडरिक लीजर यांनी, घंटा वाचवण्याची 
भूमिका निभावली होती.ती खूप अशी कहाणी आहे जी तुम्ही 
यात वाचली आहे. आपल्याला माहित आहे की ११ वर्षाचा 
जॉनी मिकत्री आपल्या वडिलांबरोबर फिलाडेल्फियाचा त्या 
प्रवासाला गेला होता. अर्थात, त्या प्रवासात तरुण जॉनीची 
भूमिका अज्ञात आहे, आपण घंटा वाचवण्याच्या त्याच्या 
भूमिकेची फक्त कल्पना करू शकतो. 


क्रांतिकारी युद्धानंतर लिबर्टी बेल फिलाडेल्फियाला परत 
केली. २४ ऑक्टोबर १७८१ला यॉर्कटाउनच्या लढाईत 
अमेरिकेच्या विजयानंतर त्याची सुरुवात झाली. या लढाईत 
क्रांतिकारी युद्ध समाप्त झाले आणि अमेरिका ब्रिटिश 
शासनातून मुक्‍त केली गेली. 


महान घंटा ८ जुलै १८३५ ला तुटण्याआधी महत्वपूर्ण 
घटनासाठी वाजत असे. २२ फेब्रुवारी १८४६ला जॉर्ज 
वाशिंगटनच्या वाढदिवस साजरा करण्यासाठी शेवटची 
वाजवली होती. लिबर्टी बेल, इंडिपेंडेंस हॉलजवळ लिबर्टी बेल 
सेंटर फिलाडेल्फियामध्ये प्रदर्शित केली आहे. ती 

अमेरिकेची स्वतंत्रताच्या सर्वात प्रिय प्रतीकांमध्ये एक आहे. 


